रा.पो.से. अधिका-यांच्या बदली/ 
पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र.रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१२२/पोल-१अ 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक : २० ऑगस्ट २०२४. 


शासन Sea: 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद रा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (३) मध्ये नमूद पदांवरुन, स्तंभ 
(४ मध्ये निर्दिष्ट पदांवर, याद्वारे, बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | रा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान बदलीने पदस्थापना 
(श्री./श्रीम.) पदस्थापना 
(१) (2) (3) (8) 
| . | अनिल तुकाराम घेरडीकर | सहायक पोलीस आयुक्त, अपर पोलीस अधीक्षक 
ठाणे शहर (ए.ट.प.), 
लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभाग, मुंबई 
२. | बापुराव बिरा दडस उपविभागीय पोलीस उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी, अधिकारी, 
नाशिक ग्रामीण उप विभाग दौंड उपविभाग, 
जि. पुणे 
३. । आण्णासाहेब बाळासाहेब उपविभागीय पोळीस उपविभागीय पोळीस 
घोलप अधिकारी, अधिकारी, 
दौंड उपविभाग, चोपडा उपविभाग, 
जि. पुणे जि. जळगाव 


२. श्री. कुणाल शांकर सोनवणे यांची “उपविभागीय पोळीस अधिकारी, चोपडा उपविभाग, जि. 
जळगाव” या पदावरुन बदली करण्यात येत असून त्यांच्या बदलीने पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे 
काढण्यात येतील. 


३. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश व कायदा व सुव्यवस्था इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित 
कार्यवाही करावी. 


8, हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशींचा यथायोग्य विचार 
करुन महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्रधिकारी 
यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७२४/प्र.क्र.१२२/पोल-१अ 


षु. 


हा शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर [ईटवर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२०२२२६४९४८२९ असा आहे. हा शासन आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SANDEEP GORAKHNATH 
SANDEEP DHAKANE 

DN: CN = SANDEEP GORAKHNATH DHAKANE 
GORAKHNATH C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 
DHAKANE Date: 2024.08.20 22:43:56 +05'30" 


(संदीप गो. ढाकणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, ठाणे. 

संबंधित परिक्षेत्रीय विशोष पोलीस महानिरीक्षक. 

संबंधित जिल्हा पोलीस अधीक्षक. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (WANT यहासंचाळक;, महाराष्ट्र राज्या यांच्यागर्फत. 
निवड नस्ती, पोल-१अ. 


प्रधान महालेखापाल- (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


